RNINo.MAHBIL/ 2009/40124 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ५, अंक १३( २ )] सोमवार , डिसेंबर १६, २०१९ / अग्रहायण २५, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५० 

प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १६ डिसेंबर , २०१९ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील 

विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XLIV OF 2019. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY 

MEMBERS DISQUALIFICATION ACT , 1986 . 

सन २०१ ९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४४ . 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९ ८६ यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता 
अधिनियम , १ ९ ८६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे 

जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून , 
२०१९ चा त्यांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१ ९, हा 

महा. प्रख्यापित केला होता. 


१ ९ ८७ चा 
महा. २० . 


अध्या . 


१७. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

१ . ( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता ( सुधारणा) अधिनियम , २०१९ , संक्षिप्त नाव व 
असे म्हणावे . 

प्रारंभ . 
( २ ) तो , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


भाग पाच - ५०-१ 


( १ ) 


एचबी -१८०४-१. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६ , २०१९ / अग्रहायण २५, शके १ ९ ४१ 


सन १ ९ ८७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक २० 


२ . महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९ ८६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य १९ ८७ चा 
अधिनियम " 

असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , 


महा. २० . 


याच्या कलम २ 


“ 


ची सुधारणा . 


~ 


( एक ) खंड ( ह) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( ह ) “ नगरपरिषद ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९६५ चा 
अधिनियम, १९ ६५ अन्वये घटित केलेली नगरपरिषद, असा आहे आणि त्यामध्ये, उक्त अधिनियमान्वये महा . ४०. 
घटित केलेल्या नगरपंचायतीचा देखील समावेश होतो 


" 


( दोन ) खंड (म) मध्ये , उप - खंड (तीन ) नंतर, पुढील उप- खंड जादा दाखल करण्यात येईल 

( चार ) नगरपरिषदेच्या बाबतीत , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९ ६५ चा 
अधिनियम , १९ ६५, असा आहे ; ". 


महा. ४० . 


सन २०१ ९ चा 


३ . (१) महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ हा , याद्वारे , निरसित २०१९ चा 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र अध्यादेश 


महा . 


अध्या . 


क्रमांक १७ याचे 

निरसन व 
व्यावृत्ती. 


१७. 


( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही 
अधिसूचनाकिंवादिलेला आदेश यांसह) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति , काढण्यात आलेली 
अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०१९ / अग्रहायण २५, शके १ ९ ४१ 


३ 


उद्देश व कारणे याचेनिवेदन . 


~ 


आहे की , 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९ ८६ (१९ ८७ चा महा. २० ) हा , स्थानिक 
प्राधिकरणांमधील पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियमित केला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
पोट -कलम (१ ) मध्ये , स्थानिक प्राधिकरणाच्या परिषद सदस्याला किंवा सदस्याला, पक्षांतराच्या कारणावरून अनर्ह 
ठरविण्याची तरतूद आहे . तसेच , कलम ३ अ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये , अशी 

तरतूद जर कोणत्याही 
राजकीय पक्षाचा किंवा आघाडीचा किंवा फ्रंटचा एखादा परिषद सदस्य किंवा सदस्य हा , कलम ३ च्या पोट - कलम 
( १) च्या खंड ( ब) अन्वये अनर्ह ठरला असेल तर , तो त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या कालावधीकरिता 
परिषद सदस्य किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास अनर्ह ठरेल . 

२ . भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ थ ( संविधानाच्या ७४ वी सुधारणा अधिनियम, १९९ २ द्वारे 
समाविष्ट केल्याप्रमाणे ) याच्या खंड ( क ) च्या , आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९ ६५ याच्या कलम ३४१ अ च्या तरतुदी लक्षात घेता, ग्रामीण क्षेत्राचे नागरी क्षेत्रात संक्रमण झालेले क्षेत्र 
असणा- या संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या बाबतीत नगरपंचायत घटित केली जाते . 

३ . नगरपंचायतीच्या सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी, स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता 
अधिनियमाच्या कक्षेत नगरपंचायतीच्या सदस्यांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियम , १९ ८६ यात योग्य 
ती सुधारणा करणे इष्ट वाटले. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, आणि ; उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९ ८६ ( १९८७ चा महा. २० ) यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती , आणि, म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी , 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१९ ( २०१९ चा महा. अध्या. १७), हा 
प्रख्यापित केला होता. 


४ . 


. 


५ . 


उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०१९ . 


छगन चंद्रकांत भुजबळ , 

ग्रामविकास मंत्री. 


विधान भवन : 


राजेन्द्र भागवत , 
सचिव ( कार्यभार ), 


नागपूर , 
दिनांक : १६ डिसेंबर , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


